माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

कुरुंदवाड नगरपरिषद 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (७)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: 

(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. मावअ-२०२२/ 
प्र.क्र.१०८/ तां.क.१, दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२२. 

(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ 
प्र.क्र.४६/ तां.क.१, दिनांक ५ जून, २०२३. 

(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 

(४ प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 

प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ 
रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर 
बक्षीस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०५ डिसेंबर, ०५ जून, २०२३ 
२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास 
संदर्भीय क्रमांक (३) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता 
घ्यावयाची आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र. ५० ((9)/ तां.क.१ 


२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत कुरुंदवाड 
नगरपरिषदेस प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. १.५० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा 
रू. १,५५,३१,०१०.३३ (रुपये एक कोटी पंचावन्न लक्ष एकतीस हजार दहा व पैसे तेहतीस फक्त) 
किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, कुरुंदवाड नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, 
इचलकरंजी महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मुख्याधिकारी, कुरुंदवाड 
नगरपरिषद यांनी सादर HIS सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आळा. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, कुरुंदवाड नगरपरिषदेने 
सादर केलेल्या एकूण रू. १,५५,३१,०१०.३३ (रुपये एक कोटी पंचावन्न लक्ष एकतीस हजार दहा व पैसे 
तेहतीस फक्‍त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन 
शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या 
जोडपफत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. अटी वशार्ती 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कुरुंदवाड नगरपरिषद 
राहील. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्यापासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


=o) 
~~ 


raed 


= 


ma 


4 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र. ५० (9)/ तां.क.१ 


३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कुरुंदवाड नगरपरिषदेने “नगर परिषद व नगरपंचायत गट 
(१५ हजार ते २५ हजार लोकसंख्या” या गटात विभागस्तरावर पुणे विभागात रू. १.५० कोटी रकमेचे 
बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ७५.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
उपरोक्त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केळी असल्याने कुरुंदवाड 
नगरपरिषदेने बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ७५.०० लक्ष (रुपये पच्यांहत्तर लक्ष फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता 
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०६१४२९३३३००४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c4 
9ac520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079 
B8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.08.06 14:44:04 +05'30" 


(सु. fer. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 
८) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
९) मुख्याधिकारी कुरुंदवाड नगरपरिषद, कुरुंदवाड 


१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र. ५० ((9)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (७)/ तां.क.१, 
दिनांक: of ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप करण्यात आलेली रक्‍कम 
(रू.) 
हि Green Space Development @ Ganesh Nagar, Bhimai ४३,६६,६९२.३७ 
Udhyan, SWM Plant, Ahilyadevi Holkar udhyan, 
Adarsh nagar plot, Datt Park, Alashin Plot & council 
sanctional Layout 
Q Tree Plantation @ Open Space & Roadside Within २४,५८,॥७६३.५४ 
Kurundwad Municipal Council 
3 Miyawaki Plantation @ Shambhaji Maharaj Udhyan, 889,689.80 
Kurundwad 
° Nursery Development @ Shambhaji Maharaj Udhyan, ३,२१,९६५.८६ 
Kurundwad Municipal Council. 
षु Providing, installing Commissioning and_ giving ४९,८१,६२१.९९ 
satisfactory test & trial of ६० KWp Capacity ON Grid 
Solar Power System @ Ghat WTP PLant Kurundwad 
municipal council 
& Providing, installing Commissioning भील giving ९,०४,७७६.०४ 
satisfactory test & trial of १० KWp Capacity ON Grid 
Solar Power System @ Kurundwad Council Office 
Building 
(9 Rain Water Harvesting @ 2 Building ३,०९,८२७.८६ 
८ Ground Water recharge Pit @ 2 Location २,२५,९८६.०४ 
8 IEC (9,40,000,00 
ee TS and PMC charges ४,८७,५००.०० 
TOTAL 9,44,39,090.33 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


